जलस्वराज्य - २ कार्यक्रम. 
जिल्हा पाणी व स्वच्छता fart कक्षातील 
समाज व्यवस्थापन तज्ञ यांच्या प्रोत्साहन वेतन 
व मोबाईल भत्त्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः जस्वप्र-०४१८/प्र.क्र.८९/पापु-११ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत,७ मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - ०१. 
तारीख: १५.१२. २०१८ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१२ / प्र. क्र. ७२ / पापु-०७, दि. १ नोव्हेंबर, २०१२. 
२) शासन निर्णय क्रमांकः जस्वप्र-०११४ / प्र. क्र. २८ / पापु-११, दि. १० फेब्रुवारी, २०१४. 
३) शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापायो-१२१७/ प्र. क्र. १५/ पापु-०७, दि. १७ मार्च, २०१७. 


शासन शुद्धीपत्रक :- 


उपरोल्लेखित संदर्भ क्र.२ येथे नमूद दि.१०.२.२०१४ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.२ 
मधील तक्त्यातील एकत्रित मानधन या मथळ्याखाली 
“संदर्भाकीत शासन निर्णय क्र.१ अन्वये विषय तज्ञ/ सल्लागार यांना लागू असलेले मानधन” 
याऐवजी 
“संदर्भाकीत शासन निर्णय क्र.१ अन्वये विषय तज्ञ/ सल्लागार यांना लागू असलेले मानधन, प्रोत्साहन 
वेतन व मोबाईल भत्ता.”, असे वाचण्यात यावे. 
०२. सदर शासन शुद्धीपत्रकान्वये मिळाणारे लाभ पूर्वलक्षीप्रभावाने लागू राहतील. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२१५१४४२०४६७२८ असा आहे. हा ATT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by 
J aya n t Jayant Wani 


८ Date: 2018.12.15 
Wa al 15:18:13 +05'30' 
(जयंत वाणी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत माहितीस्तव :- 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई-२६. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक जस्वप्र-०४१८/प्र.क्र.८९/पापु-११, दि. १५.१२. २०१८ 


A 


मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, Hao, मुंबई. 

मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्य मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, महाराष्ट्र विधीमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधीमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा. विधानसभा/ विधानपरिषद सदस्य (सवी, महाराष्ट्र विधीमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


. अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, महाराष्ट्र शासन तथा अध्यक्ष, शक्‍ती प्रदान समिती 
. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन तथा अध्यक्ष, शक्‍ती प्रदान समिती 


प्रधान सचिव (ग्रामविकास विभाग), महाराष्ट्र शासन तथा अध्यक्ष, शक्‍ती प्रदान समिती 
प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन तथा अध्यक्ष, हकती प्रदान समिती 
विभागीय आयुक्त (सर्व) 


१५.प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्राल्य, मुंबई 


१६. 
१७. 
१८. 
FS: 
२०. 
२१. 
२२. 
२२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 
२३१. 


प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव (बांधकाम), साडवजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 

सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 
जिल्हाधिकारी (सवी. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी. 

मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (स्वी 

उप संचालक (आरोग्य सेवा), राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे 
संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, बेलापूर, नवी मुंबई. 
उपमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, (सर्वी 

जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 

अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सर्व) 

मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषदा (सर्व) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक जस्वप्र-०४१८/प्र.क्र.८९/पापु-११, दि. १५.१२. २०१८ 


३२. प्रादेशिक उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रंणा (सर्व) 

३३. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सर्वी 

३४. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषदा (सर्व) 

३५. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत/ पाणी व स्वच्छता) जिल्हा परिषदा (सर्व) 
३६. पा. पु. व स्व. विभागातील सर्व पर्यवेक्षीय अधिकारी व कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई. 

३७. निवड नस्ती (कार्यासन पापु-११), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, बेलापूर, नवी मुंबई. 
३८. निवड नस्ती (कार्यासन पापु-४, ५, ७, २०), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


